शिक्षण सेवा, गट-अ (प्रशासन शाखा) या संवर्गातील 
शिक्षणाधिकारी व तत्सम या पदावरील अधिकाऱ्यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
झालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- पकास-२४१९/प्र.क्र.१०/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक - ०८ फेब्रुवारी,२०२३ 


वाचा :- १. शालये शिक्षण व क्रीडा विभाग, शा.नि. क्र. संकीर्ण-३९०४/प्र.क्र.१०३/१३/प्रशा-२, 
दिनांक १३.०६.२०१३ 
२. शालये शिक्षण व क्रीडा विभाग. क्र. ससेप्र-४३०२/प्र.क्र.७०/१३/प्रशा-२, 
दिनांक ०८.०८.२०१३. 
३. सामान्य प्रशासन विभाग शा.नि.क्र. परिवी-२७१५/प्र.क्र३०२/आठ, 
दिनांक २९.०२.२०१६. 
४. सामान्य प्रशासन विभाग झा.नि.क्र. परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/कार्या-८ 
दिनांक २२.०६.२०२१ 
५. मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, औरंगाबाद यांचा मूळ अर्ज क्र.६९३/२०१९ 
मध्ये दिनांक २४.१२.२०२१ रोजीचा अंतीम निर्णय. 
प्रस्तावना:- 


उपरोक्त वाचा येथे नमूद अ. क्र.१ येथील दिनांक १३.०६.२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये 
सरळसेवेने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत उमेदवारांची महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) 
गट-अ संवर्गात शिक्षणाधिकारी व तत्सम या पदावर दिनांक 09.00.2093 पासून नियुक्‍ती देऊन 
पायाभूत प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या अधिकाऱ्यांना दिनांक 
०८.०८.२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये शिक्षणाधिकारी व तत्सम पदावर पदस्थापना दिली आहे. 
त्यानुसार सदर अधिकाऱ्यांची शिक्षणाधिकारी व तत्सम पदावर २ वर्षाच्या परिविक्षाधीन कालावधीसाठी 
नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 
२. श्रीमती सविता बिरगे, शिक्षणाधिकारी यांनी परिविक्षा काळावधी समाप्त करण्यासाठी मा. 
महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, औरंगाबाद येथे मूळ अर्ज क्र.६९३/२०१९ दाखल केला. सदर मूळ 
अर्जामध्ये दिनांक २४.१२.२०२१ रोजी मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने, सामान्य प्रशासन 
विभागाने दिनांक २२.०६.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या परिविक्षा धोरणानुसार 
अर्जदार यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. सबब मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण, औरंगाबाद यांच्या न्यायनिर्णयानुसार सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक २२.०६.२०२१ 


शासन निर्णय क्रमांकः पकास-२४१९/प्र.क्र.१०/प्रशञा-२ 
शिक्षणाधिकारी यांचा परिविक्षा कालावधी पूर्ण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 
३. आयुक्‍त (शिक्षण) यांच्या दिनांक ०६.१०.२०१७ च्या पत्रान्वये परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण 
करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. पायाभूत प्रशिक्षण यडठास्वीरित्या पूर्ण करणाऱ्या व शासनाच्या 
प्रचलित धोरणानुसार परिविक्षाधीन कालावधीच्या अटींची पूर्तता करणार्‍या अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी पूर्ण करण्याबाबत झासनाने पुढील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे :- 
शासन निर्णय : 

शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार परिविक्षाधीन कालावधीच्या अटींची पूर्तता करणाऱ्या, 
उपरोक्त वाचा येथे नमूद अ.क्र.१ येथील दिनांक १३.०६.२०१३ च्या शासन निणयान्वये सरळसेवेने 
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) गट-अ संवर्गात शिक्षणाधिकारी व तत्सम या पदावर कार्यरत 
खाली नमूद अधिकाऱ्यांचा त्यांच्या नावासमोर रकाना क्रमांक ७ मध्ये नमूद दिनांकास परिविक्षाधीन 
कालावधी पूर्ण करण्यात येत असून रकाना क्रमांक ८ मध्ये नमूद दिनांकास त्यांची सेवा पुढे चालू 
ठेवण्यास शासन मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ. | ater | शासन सेवेत | शासन सेवेत | रकाना ४ मधील | परिविक्षा । रकाना ६ परिविक्षाधीन 
क्र | चे नांव नियुक्तीच्या । प्रथम रुजू | दिनांकानुसार । कालावधीत | मधील कालावधी 
आदेझ्ञाचा झाल्याचा  । परिविक्षाधीन । घेतलेल्या । कारणांमुळे । समाधानकार 
दिनांक दिनांक कालावधी पूर्ण । एकूण वाढलेला क पूर्ण 
होण्याचा अजिंत/परि | परिविक्षाधीन । केल्यामुळे 
दिनांक वर्तीत रजा | कालावधी पूर्ण | शासन सेवा 
इ. एकूण | होण्याचा ज्या 
कालावधी | दिनांक दिनांकापासून 
पुढे चालु 
ठेवावयाची 
आहे तो 
दिनांक. 

१ २ ३ 8 ५ & 9 ८ 
श्री मुश्‍ताक = | श्ा.शि.व ०१.०७.२०१३ | ३०.०६.२०१५ | ३६ ०७.०८.२०१५ | ०८.०८.२०१५ 
महंमद शेख | क्री.वि. शा.नि. 

क्र.संकिर्ण- 
३९०४/ 
प्र.क्र.१०३/ 
१३/प्रशा-२, 
दि.१३.०६.१३ 


2 परिविक्षाधीन पूर्ण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना वार्षिक वेतनवाढी देण्यात याव्यात. तसेच संबंधितांच्या 
सेवापुस्तकात याची नोंद घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पकास-२४१९/प्र.क्र.१०/प्रशा-२ 


३. सदर झासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग अनौ.सं.क्र.१७२/का८, दिनांक २७.०६.२०२२ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. Wax ane निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३०२०८१७४३३४४०२१ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


TIKARAM WAMAN 
KARPATE 


(टि.वा.करपते) 
उप सचिव , महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

) आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राद्वारे) 
३) सर्व शिक्षण संचालक 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 
6) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
७) संबंधित अधिकारी ( आयुक्त शिक्षण यांचे कार्यालया मार्फत) 
८) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


